तदर्थ निवडसूची सन २०१४-१५ -_ 14. 
पोलीस उप अधीक्षक / सहायक 
पोळीस आयुक्‍त (arm) या 
संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नतीने 


पदस्थापना.... 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९(४/पोल-१(ओ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०१६. 


वाचा :- पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची दिनांक २६.०९.२०१६ रोजीची बैठक. 
शासन आदेशा :- 

पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (Area) या पदावर पदोन्नती 
देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१४-१५ च्या तदर्थ निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या fara were निरीक्षक संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांस “महाराष्ट्र शासकीय गट-अव 
गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग 
वाटप नियम, 2094” संदभार्तीळ सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २८.४.२०१५ आणि 
दि. १६.७.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार महसुली विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात 
आळे आहे. सदर महसुली विभागीय संवर्ग वाटपानुसार, श्री. आव्हाड यांना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोळीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) या संवर्गातील 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव नि:दास्त्र पोलीस नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र निरीक्षक या पदावरील 

नियुक्तीचे ठिकाण 
(न २ ३ 8 


i श्री. बाबाजी पंढरीनाथ आव्हाड । राज्य गुप्तवार्ता विभाग, | सहायक पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 


मुंबई 


२. पदोन्नती देण्यात आलेल्या, उपरोक्‍त अधिकाऱ्याविरूध्द विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक 
चौकशी / न्यायालयीन कार्यवाही प्रलंबित किंवा प्रस्तावित असल्यास, उपरोक्‍त अधिकार्‍्यांविरूध्द 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २.०४.१९७६ च्या परिपत्रकामधील तरतुदीनुसार त्यांच्याविरूध्द 
प्रलंबित किंवा प्रस्तावित विभागीय / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीच्या / न्यायालयीन कार्यवाहीच्या 
अधीन राहून, त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांच्याविरूध्द प्रलंबित किंवा 
प्रस्तावित / संक्षिप्त / प्राथमिक चौकशीअंती होणारी शिक्षा ते पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार 
असल्याचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेऊनच त्यांना वरीलप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात यावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-०११६/प्र.क्र.१८९(४/पोल-१(अ) 


३. उपरोक्त पदोन्नती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ याचिका क्र. २७९७/२०१५ व 
याचिका क्र.४७०/२००५ मधील अंतिम निर्णयाच्या तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती sirear असल्यास ते विचारात घेऊन उक्त 
अधिकाऱ्यास पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात यावी. 


५. उक्त पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास, सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त करून, त्यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


६. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१००११६३८४८०१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 


Ka | | a S A rj U Nn DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 


e postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G a | kwa d cn=Kailas Arjun Gaikwad 


( Date: 2016.10.01 16:39:50 +05'30' 
(Hoe गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१ 


) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, Hares, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

८) पोलीस आयुक्त, ठाणे, 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

११) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

१३) निवडनस्ती / पोल-१(आ.. 


£39) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


